कुंभमेळयानिमित्त त्र्यंबकेश्वर येथे तात्पुरत्या 
स्वरुपात भाडेतत्वावर सीसीटीव्ही यंत्रणा 
बसविण्याकरीता केलेल्या कामाबाबत मे. वित्राग 
कॉम्पुटर प्रा.लि. या कंपनीस निधी वितरीत 
करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टीटीसी-०२१५/प्र. क्र. १०४/पोल-३ 
मुख्य इमारत, दुसरा मजला, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय,मुंबई- Yoo 032 
दिनांक: १४ मार्च, २०१६ 


संदर्भ - 

१. शासन निर्णय क्रमांकः आयएसएस १००९/प्र. क्र. ३१३/विशा-४, दि.२७.७.२०११. 

२. शासन निर्णय क्रमांकः आयएसएस १०१३/प्र. क्र. ३२२/विशा-४, दि.३.१२.२०१४. 

३. शासन निर्णय क्रमांकः:आयएसएस१०१३/प्र. क्र. ३२२ (भाग-२)/विजा-४, 
दि.२०.१.२०१५ 

४. शासन निर्णय क्रमांकः:आयएसएस१०१३/प्र. क्र. ३२२ (भाग-२)/विझा-४, 
दि.१८.११.२०१४ 

५. पोलीस आयुक्त, नाशिक यांचे क्र. लेशा / कक्ष-५/ सीसीटीव्ही- मंजूर 
अनुदान/१४८७/२०१५, दि. ११.२.२०१६ चा प्रस्ताव. 

६. शासन निर्णय क्रमांक: टीटीसी-०२१५/प्र.क्र.१०४/पोल-३, दि.३१.३.२०१५ 


प्रस्तावना :- 

नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे जुले २०१५ ते ऑक्टोंबर २०१५ या कालावधित कुंभमेळया 
दरम्यान सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली होती. 
मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळीळ उच्च स्तरीय शक्‍तीप्रदान समितीच्या दि.१३.२.२०१४ 
रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी निधीची तरतुद गृह विभाग करत आहे. 
उच्च स्तरीय sever समितीच्या दि.११.८.२०१४ रोजीच्या बैठकीमध्ये कुंभमेळयानिमित्त 
तात्पुरत्या स्वरुपात भाडेतत्वावर सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार 
संदर्भाधीन क्र. ४. वरील दि.१८.११.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये, त्र्यंबकेश्वर येथे कुंभमेळयानिमित्त 
तात्पुरत्या स्वरुपात भाडेतत्वावर सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्याकरीता रु. ३.३५ कोटी इतक्या 
खर्चाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता दिली होती. विषयांकीत कामासाठी निविदा प्रक्रिया 
राबविण्यासाठी US आयुक्‍त, नाशिक sex Urea अध्यक्षतेखाली खरेदी व तांत्रिक समिती 
स्थापन करण्यास संदर्भ क्र. ३,दि.२०.१.२०१५ शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
संदर्भाधिन क्र. ६ दि. ३१.३.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये त्र्यंबकेश्वर येथील सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी रु. ७५,२९,६८०/- एवढया रकमेच्या वाढीव कमास प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली 
आहे. यासंदर्भात पोलीस aye Are शहर यांनी संदर्भ क्र. ४ च्या पत्रान्वये पाठविलेल्या 
प्रस्तावानुसार मे. वित्राग कॉम्पुटर प्रा.लि. या कंपनीस सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या केलेल्या कामासाठी 
निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीटीसी-०२१५/प्र. क्र. १०४/पोल-३ 


शासन निर्णय- 

सिंहस्थ कुंभमेळयादरम्यान सुरक्षेसाठी त्र्यंबकेश्वर येथे तात्पुरत्या स्वरुपात सीसीटीव्ही 
यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली होती. या कामासाठी संदर्भ क्र. ५ दि. ३१.३.२०१५ अन्वये वाढीव 
खर्चास प्रशासकिय मंजूरी देण्यात आली आहे. या शासन निर्णयान्वये त्र्यंबकेश्वर येथे सीसीटीव्ही 
यंत्रणा कार्यान्वित करण्याच्या केलेल्या कामासाठी रु. ७०,७८,३५४/- ( सत्तर लाख Agar 
हजार तीनशे चौपन्न रुपये फक्त) एवढी रक्कम मे. वित्राग कॉम्पुटर प्रा.लि. या कंपनीस अदा 
करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
नी यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्रमांक बी-१०, ४०५५ - पोलीस यावरील भांडवली खर्च, 
Coo - इतर खर्च (००)(०९) सीसीटीव्ही संनियंत्रणे बसविणे (४०५५ ०२२३) ५२ - यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो सन-२०१५-२०१६ च्या मंजुर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचा शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, 
दि. १७.४.२०१५ ला अनुसरुन प्रशासकीय विभागाला असलेल्या अधिकारान्वये तसेच वित्त 
विभागाचा शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३विनियम,भाग-२,दि. १७.४.२०१५ मधिल 
वित्तीय अधिकार,नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-दोन,महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च 
नियम,१९६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तिय अधिकारानुसार व अनु. क्र.४, नियम क्र. ७ 
नुसार प्रशासकिय विभागाला असलेल्या अधिकारान्वये मंजूर करण्यात येत आहे. 
४. कोषागारातून निधी आहरित करण्यासाठी पोलीस आयुक्‍त, नाशिक sree यांना 
नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तर त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण 
अधिका-याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
8. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०३१४१३१३३६७९२९ असा आहे. हा ASAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bhanudas 8 Ingale 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Desk Officer, 


Bha n udas B | nga le postalCode=400032, st=Maharashtra, 


cn=Bhanudas B Ingale 


Date: 2016.03.14 13:20:21 +05'30" 


(भा. बा. इंगळे) 
कक्ष अधिकारी,गृह विभाग 
प्रत, 


१.मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२.मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३.मा.राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव 
४.मा.राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 

५.मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव 

६.अप्पर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
७.प्रधान सचिव (fears) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीटीसी-०२१५/प्र. क्र. १०४/पोल->३ 


८.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
९.महाळेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १/२ मुंबई/ नागपूर 
१०.पोळीस आयुक्‍त,नाशिक शहर 

११.पोळीस अधिक्षक, नाशिक ग्रामिण 

१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३.निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी,नाशिक 

१५. उपसचिव (अर्थसंकल्प), गृह विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
१६.अवरसचिव (अर्थसंकल्प), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबइ 
१७.वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तीय सुधारणा) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१८.रोखझाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९.निवडनस्ती/ पोल-३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


